(पि 


“७ @ A अंक १९ - १८ सप्टेंबर २०२१ 
ष्ट्र ५९1१४७२१३१, 5: 


'इंजिनियर' ह्या क्रियापदाचा अर्थ योजणे, आखणे, अमलात आणणे. आयुष्य अधिकाधिक सुकर करण्यासाठी माणसाने कल्पकता 

वापरून अनेक यंत्र तयार केली आहेत. आपल्या घरातच साध्या 'रवी' पासून ते टीव्ही, फ्रिज, गाडी पर्यंत असंख्य यंत्र असतात. ही 

सर्व ज्यांनी तयार केली, ते इंजिनियर! चादरीचं, पत्त्यांचं घर तयार करणारं, काठीने चाक फिरवत पळणारं मूल सुद्धा इंजिनियरच 
असतं! १५ सप्टेंबर भारतात इंजिनियर दिवस म्हणून साजरा होतो, त्या निमित्ताने काही इंजिनियरिंगच्या गोष्टी पाहू! 


गोष्ट ऐकू अशरफचं विमान गोष्ट वाचू आजीची चकित करणारी यंत्र 


५+ | कजा कजा मरू प्रकाशन 


अशरफ अखंड नवनवीन प्रयोग करत वेगवेगळी यंत्र तयार 
करत असतो. ह्या खेपेला तो चक्क विमान तयार करतो आहे! 
त्याचा प्रयोग यशस्वी होईल का? गोष्ट ऐकण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. 


करून पाहू पाण्याचा पंप 


=e 
५ यी 


फक्त एक स्ट्रो वापरून पाण्याचा पंप तयार करता येऊ शकेल 
का? ही जादू वगैरे नाही, हे आहे इंजिनियरिंग! घरात सापडणारे 
साधे साहित्य वापरून पाण्याचा पंप तयार करू. कृती 
पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


५+ | प्रथम बुक्स 


> ज्न्ळ्ळ्ळ क जा 


खोबऱ्याच्या वड्या करणं किती मजेशीर असतं, माहिती आहे 
तुम्हाला? सूरज आणि त्याच्या भन्नाट 'अम्माची' बरोबर 
खोबऱ्याच्या वड्या करण्याच्या गमतीदार प्रयोगात सामील 
व्हा. त्यांनी एक नव्हे तर सहा यंत्रं वापरून वड्या कशा तयार 
केल्या हे वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


| मोठ्यांसाठी सर एम. विश्वेश्वरय्या | 


eed 1212 1“. 5070112 


ee 


'सर एमव्ही' ह्यांचा जन्मदिवस भारतात इंजिनियर दिवस 
म्हणून साजरा होतो. खूप कष्टाने शालेय शिक्षण घेऊन पुढे 
त्यांनी इंजिनियर होऊन धरणं बांधली, पूल उभारले, संस्था 
उभ्या केल्या - डोंगराएवढं काम केलं! त्यांची गोष्ट 
वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि ५७७५८४७९ करण्यासाठी शेजारी पत्राच्या 


चिन्हावर क्लिक करा. तुम्ही केलेल्या कृती, तुम्हाला आवडलेले लेख, गोष्टी आम्हाला नक्की पाठवा! 


के Af, जिज्ञासा किड्स, पुणे त 
ss www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@ gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKids ह 


